महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक - संकीर्ण-२०१७ /प्र.क्र.५८/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३०.०८.२०२१ 
संदर्भ 
१. विधी व न्याय विभाग, शा.नि.क्र.डीएमसी-१२१६/३९७/प्र.क्र.८७/का-१६, दि.०९-०८-२०१६ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग शासन आदेशा क्र.असप-१२१५/प्र.क्र.१२५/१४, दि.१२.०९.२०१६ 
३. सामान्य प्रशासन विभाग समक्रमांकाचे आदेश दि.०८-०५-२०१७, दि.३१.०८.२०१७व 
दि.१४.०८.२०१९,दि.३१.०८.२०२० 


आदेश 


श्री.वि.कृ.पोवार,अवर सचिव, जलसंपदा विभाग यांची संदर्भाधीन क्र.१ च्या आदेशान्वये सचिव, 
देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली 
होती. तद्नंतर श्री.वि.कृ.पोवार, अवर सचिव यांना संदर्भाधीन क्र.२ च्या आदेशान्वये अवर सचिव पदावर 
पदोन्नती देण्यात येऊन सदर पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आळी आहे. तद्नंतर सदर प्रपत्र बढतीस 
श्री.पोवार, अवर सचिव यांना संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन आदेशान्वये मुतदवाढ देण्यात आली आहे. सदर 
मुदतवाढ दि.३१.०८.२०२१ रोजी संपुष्टात येत आहे. 
२. आता, या आदेशान्वये श्री.वि.कृ.पोवार, अवर सचिव यांच्या सचिव, देवस्थान व्यवस्थापन समिती, 
पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर या पदावरील प्रपत्र बढती संपुष्टात आणण्यात येत असून त्यांची 
प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना मृद व जलसंधारण विभागात करण्यात येत आहे. श्री.पोवार, अवर सचिव 
यांनी मृद व जलसंधारण विभागात रुजू व्हावे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९०११८४२०७५३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


° Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 

DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 
A 1032, st=Maharashtra, 
डे. }0a8021798aScled41ad 
a 

1 st Ibi ccbdc577d71dce3b3 13c3fefSdc2ad659e360F 

h | aa fa (0 1 fa V 73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2021.09.01 18:42:14 +05'30° 
(ग.भि.गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.५८/का.१४ 


४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, विधी व न्याय विभाग/मृद व जलसंधारण विभाग/ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

५) जिल्हाधीकारी तथा अध्यक्ष, देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर 

५) सह/उप सचिव (आस्थापना), मृद व जलसंधारण विभाग/जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६) श्री.वि.कृ.पोवार, अवर सचिव. 

७) निवड नस्ती कार्या.१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


